महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतींच्या मूल्यांच्या  प्रतिपूर्तीपोटी 
रु.३२८.२३ कोटी रोखीने प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.--७९४/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ०७ फेब्रुवारी, २०१४. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एसटीसी ३४००/६३१/सीआर ३१/परि-१, 
दिनांक २० जून, २०००. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक एसटीसी-०६१३/प्र.क्र.-४६१/परि-१, दिनांक १९ जुले 2093. 
3) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी०५१३/प्र.क्र.-४१७/परि-१, दिनांक २३ ऑगस्ट, 2093. 
४) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-०८१३/प्र.क्र.--६६२/परि-१, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१३. 
५) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७४६/परि-१, दिनांक १८ नोव्हेंबर, 2093. 
६) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/३४४६, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१३. 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने शासनास अदा 
करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा 
करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेशा गृह विभाग शासन निर्णय, क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, 
दि.२०.६.२००० अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 

शासनास प्राप्त होणारा १२% प्रवासी कर व महामंडळास विविध सवलत मूल्याची प्रतिपूर्तीपोटी 
द्यावयाची रक्‍कम यांचे पुस्तकी समायोजन करण्यात येते. सवलतीचे मूल्य उपलब्ध प्रवासी करापेक्षा जास्त 
असल्यामुळे प्रतिवर्षी सवलतीच्या मुल्यांची संपूर्ण रक्‍कम प्रवासी करातून समायोजित होत नाही. काही रक्‍कम 
असमायोजित राहते व त्यामध्ये प्रतिवर्षी वाढ होत आहे. दिनांक ३१ मार्च, २०१३ रोजी सवलतीचे एकूण 
असमायोजित मूल्य रु.१५२५.७० कोटी इतके आहे. प्रवासी सवलत मूल्यापोटी सन २०१३-१४ मध्ये उपलब्ध 
तरतूदीतून रु.४८०,०९,३५,६०१/- पुस्तकी समायोजनाद्वारे व रु.४००,००,००,०००/- रोखीने असे एकूण 
रु. ८८०,०९,३५,६०१/- सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. 
सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात लेखाशीर्ष २०४१ खाली रु. १२०८.३२ कोटी मूळ तरतूद असून विधीमंडळाच्या 
हिवाळी अधिवेडानामध्ये पूरवणी मागणीद्वारे रु. ७५०.०० कोटीची तरतूद मंजूर केलेली आहे. याप्रमाणे एकूण 
रु. १९५८.३२ इतकी तरतूद उपलब्ध असून सदर तरतूदींपैकी रु. ८८०.०९ कोटी आतापर्यंत महामंडळास 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शिल्लक तरतूद रु. १०७८.२३ कोटी महामंडळास अदा करणे 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७९४/परि-१ 


बाकी आहे. प्रवासी सवलत मुल्यापोटी सन २०१३- १४ मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून तातडीची गरज 
भागविण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्याची म.रा.मा.प. महामंडळाने उपरोक्त संदर्भ ६ येथील पत्रान्वये शासनाकडे 
मागणी केली आहे. 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी सन २०१३-१४ या 
आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र. बी-३ लेखाशीर्ष २०४१-००१८ अंतर्गत उर्वरित रु.१०७८.२३ कोटी तरतुदीतून रु. 
३२८,२२,६४,३९९/- रोखीने प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2: वरील खर्च मागणी क्रमांक "बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर- (00) 009 संचालन व प्रज्ञासन, (09) 
परिवहन आयुक्‍्त-(०१) (०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना - योजनेतर दत्तमत, ३३, अर्थसहाय्य (२०४१ ००१८)" 
या लेखाशीर्षाखालील सन २०१३-१४ च्या मंजूर तरतुदीतून करण्यात यावा. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


8, हा निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२/१४/व्यय-८, दिनांक १०/०१/२०१४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२०७११२५०१५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वि Digitally signed by Bhimrao 
R Wadh 
Bhimrao DN: ON = Bhimrao | 
Wadhave, C = IN, S= 
MAHARASHTRA, O = 
Ram rao GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wadhave _ %2:20140207 21005 
(भि.रा.वाढवे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 


३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७९४/परि-१ 


४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई ४०० ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
मुंबई 

८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्था०पाय), मंत्राळय, मुंबई Yoo 032 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती/परि.१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


